Reg. No . NPCITY/ 236 / 2015 - 17 
Published on 23rd June 2016. 


TRAC 


RAPE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक २४ ] गुरुवार ते बुधवार , जून १६- २२ , २०१६/ ज्येष्ठ २६- आषाढ १ , शके १९३८ [ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ११ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.). म . शा . रा . अ .क्र . १०९ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ३२, दिनांक १० जून , २०१६ . 


आदेश 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्र . टिपीएस- २२१४ - २३१ - प्र .क्र . ९३- २०१६- नवि -९ . 


ज्याअर्थी, मूल शहराचीविकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे 
संबोधिले आहे ) चे कलम ३१ चे उप कलम ( १ ) अन्वये शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस - २२९८- प्र .क्र .१०२-९८ - ४४३ - नवि -९ , 
दिनांक २५- १० -२००१ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ डिसेंबर , २००१ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली, मौजे विहिरगांव तुकुम , ता . मूल येथील सर्व्हे क्र . १९४/ १,२ व १९५/ १ ही 
जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे ) “ आरक्षण क्र . १४ पार्किंग” करीता आरक्षित होती व सदर आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण मूल नगर परिषद 
हे होते ( यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त सदर विकास योजनेमध्ये , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली , मौजे विहिरगांव तुकुम , ता . मूल येथील सर्व्हे क्र . १९४/ १, २ 
व १९५ / १ क्षेत्र सुमारे ० .६७ हेक्टर ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे ) “ आरक्षण क्र . १४ पार्किंग ” करीता आरक्षित आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा उक्त विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये संपादन केलेली 
नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप कलम ( १) नुसार , समुचित प्राधिकरण असलेल्या मुख्याधिकारी , मूल 
नगर परिषद , मूल यांचेवर दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०१२ रोजी सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे ) बजावलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप कलम ( १ ) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त प्राधिकरणाने विहित 
कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप कलम ( २ ) नुसार , उक्त जागेवरील विकास योजनेमधील आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश 
निर्गमित करणे आवश्यक आहे ; 


ना .-एक - अ- १ ( १३५९ ). 


( १ ) 


महा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १६-२२ , २०१६/ ज्येष्ठ २६- आषाढ १, १९३८ 


सन 


राजपत्र 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप कलम ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील, मूल शहराच्या विकास 
योजनेमधील “ आरक्षण क्र . १४ पार्किंग ” चे आरक्षण व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या 
अनुज्ञेय भूवापराप्रमाणे जमीन मालकास विकासाकरीता उपलब्ध होईल . 

( १) प्रस्तुत आदेशान्वये, आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणा- या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , नगर परिषद मूल यांच्या कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे . 


( २) सदर आदेश विभागाच्या www. urban. maharashtra . gov.in या वेबसाईटवर तसेच संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या 
www.t. p. urban. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे . 


परिशिष्ट 


अनु.क्र . मौजा तालुका व जिल्हा 


सि . स.क्र ./ सर्वे क्र . 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेतील प्रस्ताव 


(१) 


( २ ) 


विहिरगांव तुकुम , 
मूल , 
चंद्रपूर 


सर्व्हे क्र . १९४/ १,२ व 
१९५/ १ 


क्षेत्र सुमारे 
० . ६७ हेक्टर 


" आरक्षण क्र . १४ 
पार्किंग " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी. 


भाग १- अ ( ना .वि .पु.). म. शा . रा . अ . क्र . ११० . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai - 400 021, Dated the 10th June, 2016. 

ORDER 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No . TPS - 2214- 231 - CR-93- 2016 - UD - 9 . 

Whereas , the Government Vide Urban Development Department Notification No . TPS - 2298 - C . R . 
102 - 98 -443 - UD - 9 , dated the 25th October , 2001, has approved the Development Plan of Mul City (herein 
after referred to as “ the said Development Plan ”) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act”) and the same 
came into force with effect from the 15th December , 2001 ; 

___ And whereas , in the said Development Plan, theland under Survey No . 194 / 1 , 2 and 195 / 1 admea 
suring 0 .67 Ha . of Mouje Vihirgaon Tukum , Taluka Mul, (hereinafter referred to as “ the said Land ”) was 
reserved as " Site No . 14 Parking” . The Appropriate Authority for the said reservation was Municipal 
Council, Mul ( hereinafter referred to as “ the said Authority ") ; 

And whereas , the said Development Plan , the land under Survey No . 194 / 1 , 2 & 195 / 1 admeasur 
ing about 0 .67 Ha . of Mouje Vihirgaon Tukum , Talika Mul, more particularly described in the Schedule 
appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Land ") is reserved as “ Site No. 14 Parking” ; 

And whereas , the said Land has not been acquired by the said authority within ten years from the 
date on which the said Development Plan came into force ; 

___ And whereas , the owners of the said Land had issued a notice dated 11th November, 2012 under 
section 127 ( 1) of the said Act (hereinafter referred to as “ the said Notice" ) to the said authority ; 

And whereas , even after service of the said Notice as aforesaid , the said Land has not been 
acquired within a stipulated period from the date of the service of the said Notice under sub - section ( 1) 
of Section 127 of the said Act, by the said authority ; 

And whereas , it is accordingly expedient to notify that the reservation on the said Land , has lapsed 
from second revised development plan ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 127 of the said Act 
and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby notifies that, 
" Site No . 14 Parking” on the said Land stands lapsed and the said Land stands released and shall be 
available to the land owner for the purpose of Development as otherwise permissible in the case of 
adjacent land under the Development Plan ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १६- २२ , २०१६/ ज्येष्ठ २६- आषाढ १ , १९३८ 


(1 ) Copy of the part plan showing the area on which the reservation clamped has lapsed vide this 

order is available in the office of the Chief Officer , Mul Municipal Council, Mul during office 

hours on all working days for inspection of public up to one month . 
( 2 ) This Order shall also be available on the Government website , at www .urban .maharashtra . gov . in 

as well as on the website of Director , Town Planning, Maharashtra State , Pune at 
www .tp . urban .maharashtra . gov . in 


Sr. 
No . 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 1 ) 
1 


SCHEDULE 
Mouje, Tal. , City Servey No . / Area of Land Reservation of 
Dist. Survey No . / Gut No . 

Development Plan 
( 3) 

( 5 ) 
Vihirgaon Tukum, Survey No . 

About 

“ Site No . 14 
Mul, 194 / 1 , 2 & 

0 . 67 Ha. 

Parking” 
Chandrapur. 

195 / 1 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R. S. CHOUHAN, 
Section Officer . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) . म . शा . रा . अ . क्र . १११ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा :- ( १ ) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६० चे कलम १३ ( १ ) ( इ ) . 

( २) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ०४ एप्रिल , २००७ . 
वाचले :-( १) मुख्याधिकारी , नगर पंचायत आष्टी यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक वली- आस्था -६८- १६ दिनांक ३१-३- २०१६ . 

( २) नगर परिषद यांची सर्वसाधारण सभा दिनाक १८ -२- २०१६ चे सभेतील ठराव क्रमांक - ०३ . 
क्र . जिउनि -नियमन-न. पा .- प्रतिनिधी- १७८३ - २०१६ . 

वाचा क्रमांक ( १ ) मधील तरतुदीनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळ सदस्यामध्ये बाजार समिती क्षेत्रातील त्या स्थानिक प्राधिकारी 
संस्थेचा अध्यक्ष किंवा सरपंच किंवा अशा स्थानिक प्राधिकारी संस्थेने निवडूण दिलेला एक प्रतिनिधी सदस्याचा समावेश असेल अशी तरतूद आहे . 

वाचले क्रमांक ( १ ) अन्वये मुख्याधिकारी नगर पंचायत , आष्टी , ता . आष्टी , जिल्हा वर्धा यांनी नगर पंचायतीच्या दिनांक १८- २- २०१६ रोजीच्या विशेष 
सभेतील ठराव क्रमांक ( ३ ) अन्वये श्री . बाबाराव सदाशिवराव धुर्वे, सदस्य नगर पंचायत यांची कृषी उत्पन्न बाजार समिती आष्टी, ता . आष्टी या समितीमध्ये 
नगर पालीका आष्टीचे प्रतिनिधी म्हणून निवड केली आहे . 

___ महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६० चे कलम १३ (१ ) ( ड ) आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ४ एप्रिल , २००७ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए . बी . कडू, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समिती , आष्टीच्या संचालक 
मंडळ सदस्यात नगर पंचायत आष्टीचे प्रतिनिधी म्हणून खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे सदस्याचे नाव अधिसुचीत करीत आहे . 
अ . क्र . नामनिर्देशित 

कायम स्वरुपी नामनिर्देशीत केलेल्या 
सदस्यांचे नाव 

पत्ता 

मतदार संघाचे नांव 


( २ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . बाबाराव सदाशिवराव धुर्वे 


आष्टी 


नगर पंचायत प्रतिनिधी ( स्थानिक 
प्राधिकारी संस्थेचा प्रतिनिधी ) 

ए . बी . कडू , 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , वर्धा. 


वर्धा : 
दिनांक १६ एप्रिल २०१६ . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.). म . शा . रा . अ .क्र . ११२ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
क्र . नपभं - भूअ -बाध - १२४५ - २०१६ . 

भंडारा शहराची सुधारीत विकास योजना शासनाने नगर विकास व आरोग्य विभाग ठराव क्र . टी . पी .व्ही .- २/३०८५, दिनांक २९ मे, १९९२ अन्वये मंजूर 
केलेली असून दिनांक १ नोव्हेंबर , १९९२ पासून अंमलात आलेली आहे. या मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे 
कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करण्याबाबत ठराव नगर परिषदेचे साधारण सभा दिनांक २८ एप्रिल , २०१६ ठराव क्र . १५( ३ ) अन्वये 


महा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १६- २२ , २०१६/ ज्येष्ठ २६- आषाढ १ , १९३८ 


सन 


राजपत्र 


Ho 


मंजूर केलेला आहे . जिल्हा शल्य चिकीत्सक , भंडारा यांनी स्त्री रुग्णालयाकरीता मागणी केलेली जागा स्त्री रुग्णालयाकरीता आवश्यक असल्यामुळे उक्त 
ठरावानुसार भंडारा शहर मंजूर विकास योजना ( सुधारीत ) नुसार विद्यमान वापर दर्शविलेली जागा शिट क्र . ५४ मधील नगर भूमापन क्र . १६ ( रहिवास वापर ) 
पैकी १४०० चौ . मी ., नगर भूमापन क्र . १७ ( नाला) पैकी ९०० चौ . मि ., नगर भूमापन क्र . २० /१ ( आरक्षण क्र . ८६ कॅटल मार्केट ) पैकी १६८०० चौ . मी . अशी 
एकूण १९१०० मिटर जागा आरक्षणमधून वगळूण स्त्री रुग्णालयाकरीता आरक्षित करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे . तसेच स्त्री रुग्णालयाकरीता 
रस्त्याची आवश्यकता असल्यामुळे नॅशनल हायवे पासून स्त्री रुग्णालयाचे नियोजित जागेकडे जाण्याकरीता १५ मिटर रुंदीचा उत्तर- दक्षिण रस्ता घोषित 
करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. उक्त ठरावानुसार या रस्त्याकरीता आवश्यक असलेली जागा शिट क्र . ५४ मधील नगर भूमापन क्र . २० / ४ ( आरक्षण 
क्र . ८९ पार्क ) पैकी १४०० चौ . मि ., तसेच शिट क्र . ५७ मधील नगर भूमापन क्र . ३/१ ( आरक्षण क्र . ९० म्हाडा) पैकी ८०० चौ . मि ., नगर भूमापन क्र . ३/ २ 
( आरक्षण क्र . ९० म्हाडा) पैकी १०० चौ . मी . नगर भूमापन क्र . ४ ( नाला ) पैकी १०० चौ . मी . अशी एकूण २४०० चौ . मी . जागा आरक्षण मधून वगळून उक्त 
रस्त्याकरीता दर्शविणेकरीता किरकोळ फेरबदलाचा इरादा जाहिर केला आहे . उक्त किरकोळ फेरबदल दर्शविणा- या नकाशावर अध्यक्ष , नगर परिषद , 
भंडारा यांनी दिनांकित स्वाक्षरी केलेली आहे . सदहूं नकाशा नगर परिषदेचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळात कामकामजाचेदिवशी जनतेचे अवलोकनार्थ 
खुला ठेवलेला आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये जाहीर करण्यात येते की , उपरोक्त किरकोळ फेरबदलासंबंधी जनतेच्या 
सुचना वा हरकती असल्यास ही अधिसुचना शासनाचे राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत अध्यक्ष, नगर परिषद , भंडारा यांचेकडे 
लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . उक्त किरकोळ फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरी करिता सादर करण्यापुर्वी विहीत मुदतीत आलेल्या सूचना वा 
हरकतीचा नगर परिषदेकडून विचार करण्यात येईल . मुदतीनंतर आलेल्या सूचना वा हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाही . 


भंडारा : 
दिनांक १० जून २०१६ . 


बाबुराव ना . बागडे , 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , भंडारा . 


समयोत्तर अधिसूचना 


भाग १- अ ( ना .वि .पु.). म. शा . रा . अ . क्र . ११३ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र . कार्या १० - नविशा- अ . का .- कावि ३४८ - २०१६ . 

सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी , नगरपंचायत , गोंडपिपरी यांनी गोंडपिपरी नगरपंचायतीच्या माहे जानेवारी २०१६ मध्ये 
झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये उभे असलेल्या ९४ उमेदवारांपैकी ७६ उमेदवारांनी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आत 
निवडणुकीमध्ये झालेल्या खर्चाचा हिशोब सादर केलेला आहे . परंतु १८ उमेदवारांनी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसाचे आत 
निवडणुकीमध्ये झालेल्या खर्चाचा हिशोब सादर केला नसल्याने महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम 
१६ चे पोट - कलम (१ड ) नुसार निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केल्यावरुन प्रकरण सुरु करण्यात आले . 

सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी , नगर पंचायत , गोंडपिपरी यांनी प्रस्तावासोबत नगर परिषदेची निवडणूक लढविलेल्या ९४ उमेदवारांची यादी 
सादर केलेली आहे . तसेच निवडणुकीच्या खर्चाचा हिशोब सादर न करणा - या १८ उमेदवारांची प्रभाग निहाय यादी त्यांच्या रहिवासी पत्यासहीत सादर 
केलेली आहे . तसेच निवडणूक लढविणा- या १८ उमेदवारांवर विहित मुदतीत निवडणुकीच्या खर्चाचा हिशोब सादर करण्याबाबत देण्यात आलेल्या 
नोटीसची प्रत व पोच पावती सादर केलेली आहे . 

सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी , नगर पंचायत , गोंडपिपरी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या 
निवडणूक लढविलेल्या १८ उमेदवारांनी निवडणुकीच्या खर्चाचा अंतीम हिशोब विहित मुदतीत सादर केलेला नाही . 

परिशिष्ट - अ 
अ . क्र . उमेदवारांचे नाव ज्या प्रभागातून उमेदवारी दाखल उमेदवारांचा पत्ता 

करण्यात आली त्या प्रभागाचा क्रमांक 


( २) 


( ४ ) 


ल 


अनिता सुनिल झाडे 
सुनिल नानाजी झाडे 
किरण तोषविनाथ झाडे 


गोंडपिपरी 
गोंडपिपरी 
गोंडपिपरी 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून १६ -२२ , २०१६/ ज्येष्ठ २६- आषाढ १, १९३८ 


परिशिष्ट - अ - चालू 


C 


( ३ ) 


७9vr 


रुक्साना अब्दुल कादीर कुरेशी 

गोंडपिपरी 
शोभा रत्नज्योत कांबळे 

गोंडपिपरी 
नंदिनी मनोज माकोडे 

गोंडपिपरी 
विपीन सुरेश चौधरी 

गोंडपिपरी 
स्वप्नील दिपक बोनगीरवार 

गोंडपिपरी 
जितेश विनोद वेगीनवार 

गोंडपिपरी 
प्रियदर्शनी सोहमंप्रभु मुंजनकर 

गोंडपिपरी 
मनोज विठोबा खोब्रागडे 

गोंडपिपरी 
पुंडलिक नामदेव मानकर 

गोंडपिपरी 
संगिता सुनिल नगारे 

गोंडपिपरी 
बंडू राघो चिलनकार 

गोंडपिपरी 
संतोष हरी झाडे 

गोंडपिपरी 
शंकर अंतूजी पाल 

गोंडपिपरी 
___ अनुदर्शना लटारू आत्राम 

गोंडपिपरी 
प्रदिप वासूदेव घोडाम 

गोंडपिपरी 
वरीलप्रमाणे निवडणूक लढविलेल्या १८ उमेदवारांना दिनांक ३० - ४- २०१६ रोजी नोटीस देवून त्यांनी विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर 
न केल्यामुळे त्यांचेवर महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट- कलम ( १ड) नुसार कार्यवाही कां 
करण्यात येवू नये ? याबाबत विचारणा करण्यात आली. तसेच त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यास संधी देण्यात आली. 


१८ 


दिलेल्या मुदतीत (१ ) अनिता सुनिल झाडे, ( २ ) सुनिल नानाजी झाडे, ( ३ ) किरण तोषविनाथ झाडे, (४ ) रुक्साना अब्दुल कादीर कुरेशी , (५ ) शोभा 
रत्नज्योत कांबळे , ( ६) नंदिनी मनोज माकोडे, ( ७) विपीन सुरेश चौधरी, (८ ) स्वप्नील दिपक बोनगीरवार , (९ ) जितेश विनोद वेगीनवार , ( १० ) प्रियदर्शनी 
सोहमप्रभु मुंजनकर , ( ११) मनोज विठोबा खोब्रागडे, (१२) पुंडलिक नामदेव मानकर , ( १३ ) संगिता सुनिल नगारे , ( १४ ) बंडू राघो चिलनकार , ( १५ ) संतोष हरी 
झाडे, ( १६) शंकर अंतुजी पाल , ( १७ ) अनुदर्शना लटारु आत्राम व ( १८ ) प्रदिप वासुदेव घोडाम यापैकी सोळा उमेदवारांनी आपले लेखी उत्तर सादर केलेले 
नाही व आपले म्हणने मांडणेकरीता कार्यालयात उपस्थित सुध्दा झालेले नाही . 


वरील १८ उमेदवारांपैकी ( १) जितेश विनोद वेगीनवार व ( २ ) शंकर अंतुजी पाल दोन उमेदवारांनी आपले लेखी उत्तर सादर करण्यास व आपले म्हणने 
मांडणेकरीता कार्यालयात उपस्थित झाले . 


वरील दोन उमेदवारांनी निवडणुकीचा अंतीम हिशोब देण्यास झालेल्या विलंबाबाबत जी कारणे दर्शविलेली आहे . ती समर्थनीय ठरु शकत 
नाही . तसेच इतर १६ उमेदवारांनी कोणतेही लेखी उत्तर व म्हणणे उपस्थित होवून सादर केलेले नाही. महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १६ चे पोट- कलम ( १ड ) चे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केल्यानुसार निवडणुकीचा खर्च सादर 
करण्यास कसुरवार असलेल्या १८ उमेदवारांचे आदेश पारीत करण्यात येते . 


माहे १० जानेवारी , २०१६ मध्ये गोंडपिपरी नगरपंचायतीच्या झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या निवडणूक लढविणा - या 
( १ ) अनिता सुनिल झाडे, ( २) सुनिल नानाजी झाडे , ( ३) किरण तोषविनाथ झाडे , ( ४ ) रुक्साना अब्दुल कादीर कुरेशी, ( ५ ) शोभा रत्नज्योत कांबळे , 
( ६ ) नंदिनी मनोज माकोडे, ( ७) विपीन सुरेश चौधरी, (८ ) स्वप्नील दिपक बोनगीरवार , (९ ) जितेश विनोद वेगीनवार , ( १० ) प्रियदर्शनी सोहमप्रभु मुंजनकर , 
( ११) मनोज विठोबा खोब्रागडे, ( १२) पुंडलिक नामदेव मानकर , ( १३ ) संगिता सुनिल नगारे , ( १४ ) बंडू राघो चिलनकार , ( १५ ) संतोष हरी झाडे, ( १६) शंकर 
अंतुजी पाल , ( १७ ) अनुदर्शना लटारु आत्राम व ( १८ ) प्रदिप वासुदेव घोडाम या अठरा उमेदवारांना पुढील तीन वर्षाकरीता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह 
घोषित करण्यात येते . 


चंद्रपूर : 
दिनांक १५ जून २०१६ . 


आशुतोष सलील , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


ना .- एक - अ - २ ( १३५९ ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


